मंत्रालयीन उप सचिव पदावरील तदर्थ 
स्वरुपात दिलेली पदोन्नती नियमित 
करण्याबाबत. 

सन २०१३-१४ ची नियमित निवडसूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- उसप-१३१६/प्र.क्र.२९१/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० जुले, २०१८ 


पहा- सा.प्र.वि. शासन आदेठा क्र.उसप-१३१७/प्र.क्र.१४२/का.१४, दि.१.१.२०१८ 
आदेठा 


श्री.श.बा.पावसकर यांना संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये उप सचिव पदावर तदर्थ स्वरुपात 
पदोन्नती देण्यात आली आहे. श्री.श.बा.पावसकर, हे उप सचिव पदावरील नियमित पदोन्नतीसाठीच्या सन 
२०१३-१४ च्या निवडसूचीवर पात्र ठरले असल्याने श्री.पावसकर, उप सचिव यांना खालील 
विवरणपत्रातील स्तंभ ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे उप सचिव पदावरील नियमित पदोन्नतीचा दिनांक प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


अ. नाव प्रवर्ग विभाग उप सचिव पदावरील 

क्र. नियमित पदोन्नतीचा 
दिनांक 

za 2 3 8 षु 

cs श्री.श.बा.पावसकर इमाव संसदीय कार्य विभाग ०१-०६-२०१४ 


२. उपरोक्त पदोन्नत अधिकार्‍्यांने त्यांच्या वेतन निश्चितीसंबंधीचा विकल्प या आदेशाच्या 
दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत द्यावा. अशा प्रकारचा विकल्प न दिल्यास त्यांची वेतन निश्चिती 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ मधील नियम ११ (१) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन 
केली जाईल. 

३. सदर अधिकाऱ्यांना उप सचिव पदावरील देण्यात आलेले नियमित पदोन्नतीचे दिनांक हे त्यांच्या 
अवर सचिव पदावरील अंतिम ज्येष्ठता सूचीत होणाऱ्या ज्येष्ठता क्रमाच्या अधीन तसेच मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक याचिका क्र. २९८२/२०००, २९८६/२००० व 
४९५८/२००३ व त्यानुषंगाने ज्येष्ठतासूचीत होणाऱ्या संभाव्य बदलांस व त्यानुसार नियमित पदोन्नती 
दिनांकात होणाऱ्या बदलास व मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अंतिम निकालाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः उसप-१३१६/प्र.क्र.२९१/का.१४ 


४. सदर कार्यालयीन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०७३०१७३८२८०७०७ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Gajanan Bhi 
DI 


Gajanan : 
रि cl 172725a47b4f0, 
sel =! b1ccbde577d71dce3b313c3fefSdc2ad 
h | mM fa 0 1 fa V 659e360f73! n=Gajanan Bhimrao 
Gurav 


Ne 


a7c005050f9180a8021798a5 
r=54b11 

b682d6b6fccb8aecf, ci 

Date: 2018.08.03 16:51:17 +05'30" 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स. 

अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह / उप सचिव (आस्थापना), संसदीय कार्य विभाग, 

५. श्री.शा.बा.पावसकर उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, 

६. कार्यासन अधिकारी, का.क्र.१४, १४-ब, सामान्य प्रशासन विभाग 
७. निवड नस्ती, सग्रंहार्थ 


Cc Aw A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


